मंत्रालयातील विविध विभागाकडून राबविण्यात 
येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीची प्रकरणे 
हाताळण्याकरीता संगणकीय कार्यप्रणाली 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत एस.एस.डी.आय.टी. 
सोल्युशन, नाशिक यांच्या सेवा उपलब्ध करुन 
घेणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शिष्यवृ -१५२४/प्र.क्र.२०/का-१२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 02 सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 


१) आदिवासी विकास विभाग शासननिर्णय क्रमांक:- शिष्यवृ-१५२४/प्र.क्र.२०/का-१२ 
TE.2¢.02.2028 
प्रस्तावना :- 
आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा 
लाभ देण्यासाठी संगणकीय कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी दि. १५.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
दरपत्रके मागविण्यात आली होती. त्यानुसार प्राप्त दरपत्रकांमधील एस.एस.डी.आय.टी सोल्युठान, 
नाशिक यांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्याबाबत दि. २८.०२.२०२४ रोजी शासननिर्णय निर्गमित 
करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, वन विभाग, नियोजन विभाग या 
विभागाद्वारे परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना ऑफलाईन पध्दतीने राबविण्यात येते. आदिवासी विभागाच्या 
धर्तीवर सदरची योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपरोक्त विभागाद्वारे हाताळण्यासाठी संगणकीय 
कार्यप्रणाली विकसित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सदर संगणकीय कार्यप्रणाली आदिवासी विकास विभागबरोबरच सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, 
वन विभाग, नियोजन विभाग या सहा विभागांनादेखील उपलब्ध करुन देण्यासाठी आदिवासी विकास 
विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्य करणार आहे. इतर सहा विभागासाठी परदेशी शिष्यवृत्तीचे प्रकरणे 
हाताळण्याकरीता संगणकीय कार्यप्रणाली उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने रु. २१,२४,००० 
(जीएसटीसह) /- तसेच आदिवासी विकास विभाग व इतर सहा विभाग यांच्याकरीता दि.०१.०८.२०२५ 
पासून पुढे सदर संगणकीय कार्यप्रणाली करीता वार्षिक देखभाल खर्च (Annual Maintenance Cost) 
रु. ३,५४,००० (जीएसटीसह) /- इतक्या दरपत्रकास मान्यता देण्यात येत आहे. सबब, 
एस.एस.डी.आय.टी.सोल्युडान, नाशिक यांच्याशी करारपत्र करण्यात येऊन त्यांच्या सेवा तात्काळ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-१५२४/प्र.क्र.२०/का-१२ 


उपलब्ध करुन घेण्यास तसेच एस.एस.डी.आय.टी.सोल्युजान, नाशिक यांना सन २०२४-२५ साठी रुपये 
२१,२४,००० /- इतके सेवा कराराच्या अनुषंगाने अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या बाबीकरीता येणारा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक टी-४ (००) (०३) इ-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (२२५१०८४८) सन २०२४-२५ या वर्षातील मंजूर 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२११२५०६०२२४ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LALITKUMAR 
RANGNATH DHAYGUDE 


(ललितकुमार धायगुडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (आदिवास विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
२. सचिव (आ.वि.), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. सचिव , सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. महालेखापाल, लेखा परीक्षा महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. आयुक्‍त, आदिवासी आयुक्तालय, नाशिक 

८. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

९. एस.एस.डी.आय.टी सोल्युठान, नाशिक 

१०.कक्ष अधिकारी (का-०६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती (का-१२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


